विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व 
उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांच्या कार्यालयांतील 
५१ अस्थायी पदे व नियोजन विभाग (खुद्द) येथील ६ 
अस्थायी पदे अशा एकूण ५७ अस्थायी पदांना दिनांक 
9/3/2029 ते दिनांक ३०/४/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.१५/का.१४२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६/२/२०२१. 


संदर्भ - १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२०/प्र.क्र.३२/का.१४२६, 
दिनांक ११/९/२०२०. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक १५/२/२०२१. 


प्रस्तावना :- 
विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांच्या 


कार्यालयांतील प्रत्येकी १७ अशा एकूण ५१ अस्थायी पदांना आणि नियोजन विभाग (खुद्द) येथे निर्माण 
केलेल्या ६ अस्थायी पदांना नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०२०/प्र.क्र.३२/का.१४२६, 
दिनांक ११/९/२०२० अन्वये दिनांक १/९/२०२० ते दिनांक २८/२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. 


२. विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ यांना 
दिनांक ३० एप्रिल, २०२० नंतरच्या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप 
झालेला नाही. त्यामुळे या विकास मंडळांच्या आस्थापनेवरील ५१ अस्थायी पदे आणि नियोजन विभाग 
येथील ६ अस्थायी पदे अशा एकूण ५७ अस्थायी पदांना दिनांक २८/२/२०२१ नंतरच्या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देता आली नाही. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व 
उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ यांना दिनांक ३०/४/२०२० नंतरच्या मुदतवाढीबाबत अंतिम निर्णय 
होईपर्यंत या विकास मंडळांच्या कार्यालयांतील अभिलेख अद्ययावत ठेवणे, विकास मंडळांना वितरीत 
केलेल्या विशेष निधीच्या वापराबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखापरिक्षण आक्षेप व इतर अनुषंगिक 
कामे पूर्ण करण्यासाठी विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास 
मंडळ या कार्यालयांतील प्रत्येकी १७ अशी एकूण ५१ अस्थायी पदे आणि नियोजन विभाग (खुद्द) येथील 
६ अस्थायी पदे अशा एकूण ५७ अस्थायी पदांना दिनांक १/३/२०२१ पासून दिनांक ३०/४/२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.१५/का.१४२६ 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक १५/२/२०२१ 
नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन विदर्भ विकास मंडळ, 


मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ या कार्यालयांतील ५१ अस्थायी पदे आणि 
नियोजन विभाग (खुद्द) येथील ६ अस्थायी पदे अशा एकूण ५७ अस्थायी पदांना खालील तक्त्यांत नमूद 
केल्याप्रमाणे दिनांक १/३/२०२१ ते दिनांक ३०/४/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे :- 

(१) नियोजन विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई येथील ६ अस्थायी पदे :- 


अ.क्र. 


पदनाम 


पदसंख्या 


उप सचिव 


संशोधन अधिकारी 


कक्ष अधिकारी 


सहायक कक्ष अधिकारी 


S| CC} aw] AY]  -0 


लिपिक - टंकलेखक 


एकूण 


mm) -0  -0|)| -9|। AD] -O 


(२) विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ या 
कार्यालयांतील ५१ अस्थायी पदे :- 


पदनाम 


विदर्भ विकास 


मडळ 


मराठवाडा 
विकास मंडळ 


उर्वरित 
महाराष्ट्र 
विकास मंडळ 


(अ) मंडळांच्या अध्यक्षांकरीता - 


(१ 


स्वीय सहायक 


लिपिक-टंकलेखक 


वाहनचालक 


२ 
३ 
Pee | 


शिपाई /संदेशवाहक 


एकूण (अ) 


co} -0 | -0 | -0 | -5 


co} oO; -O} oO} -o0 


०९८ .0| 0} _o|} 0 


(ब) मंडळांच्या कार्यालयांकरीता - 


अ..__-_'| 


सदस्य सचिव 


२ 


सहसंचालक (अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय) 


OO} -O 


प्रशासकीय अधिकारी नि-संशोधन 
अधिकारी (संशोधन अधिकारी वर्ग-२ 
दर्जाचा) 


लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 


सहायक लेखा अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.१५/का.१४२६ 


६ संशोधन सहायक २ २ २ 
[७ | अव्वल कारकून Poa a a 
८ लिपिक-टंकलेखक pod i a 1 a 
९ वाहनचालक २ २ २ 
1१७ | शिपाई २ २ २ 
एकूण (ब) १३ १३ १३ 
एकूण (अ--बो | we | 1१७ | 1१७ | 


२. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२६१५२९३७६९१६ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PRADNYA MAHALE :: 


(प्रज्ञा महाले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महाळेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / औरंगाबाद. 
७) वित्त विभाग, व्यय-८ /अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
८) राज्यपालांचे उप सचिव (विकास मंडळ), राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०००३५ 
९) सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
कंपाऊंड, तळमजला, पश्चिम बाजू, औरंगाबाद ४३१ ००९. 
१०) सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, बी-२/१, अंबाझरी रोड, अंध विद्यालयाजवळ, नागपूर-२२. 
११) सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय भवन, १८ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२. 
१२) कक्ष अधिकारी, कार्यासन-१४२२, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) कक्ष अधिकारी, कार्यासन-१४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवड नस्ती (का.१४२६). 


KKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


